महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk48gad-mh@gov.in 
क्रमांक:- संकिर्ण-१०२२/प्र.क्र.६०/१४ दिनांक:- २८ एप्रिल, 2023. 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 

दिनांक ०८ मे, २०२३ ते १९ मे, २०२३ 

प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ मधील प्रशिक्षण.. 
उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११. 
2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२. 
3) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे क्र.51?54॥/२०२३- 
28/PP-GAD Dept/09/2199, दि.२४.०४.२०२३ रोजीचे पत्र. 
महोदय, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 
सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
अनिवार्य करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत गट-अ करिता पदोन्नतीनतरंच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा विहित करण्यात आला 
आहे. 
२. त्यानुसार उप सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत सांदीपनी होमटेळ, fee टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल युनिर्व्हसिटी 
लव्हाळे, पुणे येथे दि.०८.०५.२०२३ ते १९.०५.२०२३ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या उप सचिवांची यादी सोबत जोडली 


आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-1023/प्र.क्र.60/14 


३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ अन्वये 
देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक दि.१३.०५.२०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 

४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी उप सचिव यांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 

५. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी दि.०७.०५.२०२३ 
रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०८.०५.२०२३ रोजी सकाळी ९.०० 
वाजेपर्यंत सांदीपनी होमटेल, हिल टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे येथे 
पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, कार्यमुक्‍तीच्या आदेशाची एक प्रत सत्र संचालक, 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 

६. नामनिर्देशित उप सचिव यांना सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुणे डॉ. किरण धांडे 


(मो.क्र.९६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashda.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, पुणे श्रीमती रुपाली 


ares (AT. 992 90082319) (rupali.dhalpe@yashda.org) यांच्याशी संपर्क साधावा. 


७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२८१४१९१०४८०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 

VINAYAK 

BABURAO MANE 
(वि. बा. माने) 


सोबत:-वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१) सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, पुणे. 
२) उप सचिव (का.१२ आ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) संबंधित उप सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-1023/प्र.क्र.60/14 


सामान्य प्रशासन विभाग/१४ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या मार्फत आयोजित 


करण्यात आलेले पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


कालावधी 


= 


दिनांक 02 04.2023 ते 48.04.2023 


सांदीपनी होमटेल, हिल टाप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल 
युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे. 


ई-मेल kiran.dhande@yashda.org 


सत्र संचालक डॉ.किरण धांडे (मो.क्र.९६६५२४६१९८) 


प्रशिक्षणार्थी पदनाम:-उप सचिव 


अ.क्र. | श्री/ अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग । भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 
श्रीमती 
| भे अ.ना.पु.व 
श्रीमती । नेत्रा प्रशांत मानकामे नं 4 २९६७४३८२६९ | netra.mankame@nic.in 
ग्रा.सं.वि. 
२ श्रीमती | आझ्ञाराणी उत्तम पाटील | अ.वि.वि.-प्रतिनि | ९५५२५७८७०५ | 2sharaniupatil@gmail.co 
m 
3 श्री | रविंद्र तुकाराम जाधव आ.वि.वि. ९८६९३९६८८७ | ravindra.jadhav@nic.in 
8 श्री | कैलास ताराचंद साळुंके इ.मा.ब.क.वि. | ९८६७७९९३८० | kailas.salunke@nic.in 
4 सचिन दत्तात्रय इ.मा.ब.क.वि.- sachin.sahashrabudhe@ 
श्री ७३३०६८ र 
सहस्त्रबुध्दे प्रतिनि या 
& श्री | दिपक उत्तमराव पोकळे उ.ऊ.वका.वि. | ८८७९७०४८३० | deepak.pokale@nic.in 
9 Seiad उ.ऊ.व का.वि. 
श्रीमती | रोहिणी प्र जाधव प्रतिनि ९९६७४२८७२७ | rohini.jadhav@nic.in 
८ श्री । प्रताप पांडुरंग लुबाळ उ.व तं.शि.वि. ९९६९००६४८८. | pratap.lubal@nic.in 
अजित मधुकरराव र ajit-baviskar@nic.in 
8 श्री. | बाविस्कर 3 उ.व तं.शि.वि. | ७७१५०७१२५० | A | 
बाविस्कर ajit-bawiskar@yahoo.co.in 
शि उ.व तं.शि.वि. 8|8॥159"//908१९७०७ 
श्री । राजाराम चोखोबा सरवदे ९०८२८९०१९१ | न Ue 
प्रतिनि- mail.com 
| q कृ.व प.दु.म.- 
श्रीमती । सविता अजित जावळे e ae ९९८७२४६७५० | savita.jawale@nic.in 
१२ श्री । निवृत्ती भागुजी मराळे कृ.षि.प.दु.म. ९९६७४३६१९९ | niwrutti.marale@nic.in 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-1023/प्र.क्र.€60/14 


अ.क्र. | श्री/ अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग । भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 
श्रीमती 
१३ श्री । किशोर महादेव जकाते कृ.षि. प.दु.म. ९८६७७११०५० | kishor.jakhate@nic.in 
१४ श्री | अजितमल्हारी कवडे गृह निर्माण विभाग | ९८२०२३८१९१. | ajit.kawade@nic.in 
१५ विनायक सदाशिव vinayakschavan@gmail. 
श्री neat गृह विभाग ९८६७२१४७३ 
चव्हाण com 
१६ श्री | रविंद्र दिगंबरराव औटे गृह विभाग २८६७३१५६८९. | ravindra.aute@nic.in 
१७ श्री । अनिल विठ्ठल देवकाते जलसंपदा वि. ८१०८१०१८७८ | anil.deokate@nic.in 
१८ हलवतात जलसंपदा वि.- 
श्री प्रल्हाद शांकर रोडे प्रतिनि ९८६७६९९८७३ | pralhad.rode74@nic.in 
१९ श्री विष्णुदास पुंडलिक दिव्यांग क.वि. ९८९२८४६६०७ vishnudas.ghodke@nic.i 
घोडके n 
_ श्री आणित eine al न.वि.वि ९८६७२२१४३२ irudha.jawelikar (810. 
५.1. aniru a.aweélikar @nic.in 
जेवळीकर भे 
२१ श्रीमती | प्रियांका रंजन छापवाले न.वि.वि. ७४९८१९६९२७ | anil.deokate@nic.in 
२२ श्री श्रीकांत चंद्रकांत आंडगे न.वि.वि. ९९६७३२९८२८ । shrikant.andge@nic.in 
२२ 1 
श्री । मिलिंद रघुनाथ कुलकर्णी | नियोजन वि. ९८६७६१२१९५ | milind.kulkarni@nic.in 
२४ — पर्यावरण विभाग- ह 
श्री चंद्रकांत अरूण विभूते ९९६७३२९८३१ घागाधीच १ 0७00000001 
प्रतिनि c.in 
२५ श्री | हर्षवर्धन तुकाराम जाधव म.भा.वि. ९९६७४३६८२९ | h.jadhav@nic.in 
२६ a महेश अशोकराव म.व बा.वि.वि.- हतात. यका हतचा 
वरुडकर mahesh.varudkar@nic.in 
वरुडकर प्रतिनि manesn.varudKar@nic.in 
२७ श्री । संतोष विठोबा गावडे म.वव.वि. ८१०८९९९९५५ | santosh.gawde@nic.in 
२८ श्री सुनिल पांडुरग पांढरे ह ९८९२१५३५९० वल 
दिव्यांग) क न. Nil. nanar nic.in 
434 sunil.pandhare@nic.i 
28 श्री | विवेक शांकर कुंभार म.व व.वि.-प्रतिनि | ७०४५६५५०३३. | vivek.kumbhar@nic.in 
३० श्री । सुनिल श्री.कोठेकर म.व.व वि. ९८१९८८४४५५ | sunil.kothekar@nic.in 
२३१ gages . mridula.deshpande@ni 
श्रीमती | मृदुला संजीव देशपांडे मृ.द.व ज.सं.वि. | ९६६४७३१३२३ | : 
७.॥ 
३२ श्री । बबन रंगनाथ माळी वित्त विभाग ९९६७९१४८७३ | baban.mali@nic.in 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन पत्र क्रमांकः संकिर्ण-1023/प्र.क्र.€60/14 


अ.क्र. | श्री/ अधिका-याचे नाव सध्याचा विभाग | भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 
श्रीमती 
३३ विनायक अरविंद धोत्रे शं 
श्री वित्त विभाग ९७७३२८८९१० | vanayak.dhotre@nic.in 


(दिव्यांग) 


३५ | श्रीमती | वैशाली मनिष सुळे वै.शि.व ओऔ.द्र.वि. | ९९८७७०२९५९ 


३६ अजित तुकाराम न 
श्री वै.शि.व औ.द्र.वि. ajit.sasulkar@nic.in 
सासुलकर i} a ९९६७३२९८३८ =| ajit.sasulkar@nic.in 
9 sasawant4%92@gmail.co 
: श्री | समीर अनंत सावंत शा.शि.व क्री.वि. ९८३३६००४७० eee कस 


m 
3¢ st | तुषार वसंतराव महाजन | शा.शि.व क्री.वि. ८८७९८४७५०१ | tushar.mahajan@nic.in 


#8 श्रीमती | रीना विठ्ठल फणसेकर 7 क्री.वि.- 


तिनि 


९९६९०७५७४२ | reena.phansekar@nic.in 


४१ ankush.shingade@nic.in / 
श्री | spar पांडुरंग शिंगाडे स.प.व.व.वि. ९८९२५२३१२८ | shingadeankush@gmail.c 

om 
BR किरणकुमार वसंतराव kirankumar.wahul@nic.i 


वाहुल सा.आ.वि ९१३६२०१७८७ 


8 shivdas.dhule@nic.in 
: श्री । शिवदास महादेव धुळे सा.आ.वि. ९९६७९१०७४९ न 
smdhule@gmail.com 


पि श्री । विजस तुलाराम इंगोले | सा.आ.वि.-प्रतिनि | ९८६७२५८८६७ | Viavingole44@email.co 
m 
dilip.deshpande@nic.in 


४६ दिलीप नंदकुमार ae 
as .प्र.वि. ९८९२२७५१६९ । dilip.deshpande@nic.ir 
सा.प्र.वि ९८२१२९८८१८ samridhi.angolkar@nic.i 


श्रीमती | लिना आशिष संखे सा.प्र.वि. ९९८७२३८२८०/ 
८२६५४८३९७१ 


४ अनुराधा काकासाहेब | | 
९ stat गु oe साप्र.वि.-प्रतिनि | ९८९२७३८९१६ | anuradha.khanvilkar@ni radha.khanvilkar@ni 
खानविलकर c.in 


षु रविंद्र सिताराम जरांडे सा.बां.वि. ९६१९००५००४ | ravindra.jarande@nic.in 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


n 


४७ समृध्दी विजय 
अनगोळकर 


Bd 
leena.sankhe@nic.in 


a“ 
° 


